पदोन्नती 

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक (गट-क) 

यांना कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (गट-ब) 
(अराजपत्रित) (५% कोटा) पदावर पदोन्नती व 
पदस्थापना 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांक-पदोन्न-२०२३/प्र.क्र.३२२/सेवा-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक : २० ऑक्टोबर, २०२३ 


शासन आदेश :- 

सन २०२२-२३ च्या निवडसूचीतील सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद केलेल्या स्थापत्य 
अभियांत्रिकी सहायक (गट-क) यांना कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (गट-ब) (अराजपत्रित) पदावर (५% कोटा) 
वेतनस्तर एस-१५ रु.४१८००-१३२३०० या वेतनश्रेणीत या निर्णयान्वये तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात 
येत आहे. सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना, दिनांक १४.०७.२०२१ अन्वये विभागीय संवर्गातील Rat 
पदांची संख्या विचारात घेवून विभागीय संवर्ग वाटप नियमावलीतील तरतुदीनूसार परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद 
केलेल्या अभियंत्यांना विभागीय संवर्ग वाटप करण्यात येत असून, संबंधित स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 
यांची पदोन्नती नंतरची पदस्थापना परिशिष्ट “अ ” मध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या महसुली 
विभागातील पदावर करण्यात येत आहे. 
२. परिशिष्ट “अ ” मध्ये नमूद स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक यांना पुढील अटीच्या अधिन राहून 
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (गट-ब) (अराजपत्रित) पदावर पदोन्नती देण्यात येत आहे :- 

१. सदरची पदोन्नती ही प्रशासकीय निकड म्हणून तात्पुरत्या स्वरूपातील पदोन्नती राहील. 

२. निवडसूची तयार करताना कोणतेही ज्येष्ठ अधिकारी अनावधानाने वगळण्यात आलेले 
नाहीत अथवा अधिक्रमित झालेले नाहीत. 

३. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ मध्ये दिनांक 
०४.०८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयान्वये पदोन्नतीमधील आरक्षण अवैध ठरविले आहे. मा. 
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष 
अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ दाखल केली आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित 
असून, सदर याचिकेच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

४. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-अ व गट-ब मधील पदांवर पदोन्नतीबाबत मा. उच्च न्यायालय, 
मुंबई यांच्या दि.२९.०६.२०२१ रोजीच्या निर्णयानुसार दिव्यांग आरक्षणासह पदोन्नती 
साठीची सर्व रिक्‍त पदे भरण्यास सा.प्र.वि./ १६-अ यांनी दि.२०.०४.२०२३ च्या शासन 
निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार मान्यता देण्यात येत आहे. 

५. सदर पदोन्नती ही तात्पुरत्या स्वरुपातील पदोन्नती असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या 
परिणामी निवडसूचीतील कर्मचाऱ्यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 

६. निवडसूचीतील ज्या अधिकाऱ्यांच्या विरुध्द विभागीय चौकशी सुरु असेल त्यांच्याबाबत 
सा.प्र.वि. शासन निर्णय दि.१५.१२.२०१७, दि.३०.०८.२०१८ नुसार कार्यवाही करावी. 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-२०२३/प्र.क्र.३२२/सेवा-३ 


७. निवडसूचीतील सर्व कर्मचाऱ्यांनी सा. प्र. वि. शासन निर्णय दि.०१.०८.२०१९ नुसार 
विहित केलेल्या पदोन्नतीच्या निकषांची पूर्तता केली आहे, या अटींच्या अधिन राहून सदर 
निवडसूचीस मान्यता दर्शविण्यात येत आहे. 

८. सदर निवडसूचीतील कर्मचाऱ्यांना महसुली विभाग वाटपासंदर्भात सा.प्र.वि. अधिसूचना 
दि.१४.०७.२०२१ मधील तरतुदीनुसार महसुली विभाग वाटप व पदस्थापना करण्यात येत 
आहे. 

९. सदर निवडसूची ही श्री.राहुल साळुंखे व इतर यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. ८४८/२०१८, संकिर्ण अर्ज 
क्र.३४४/२०२० मध्ये दाखळ अवमान याचिका क्र.०८/२०२१, श्री.गोरक्षनाथ आगळे यांनी 
मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. 
१०५६/२०१९, संकिर्ण अर्ज क्र. ३२९/२०२०, श्री.अरविंद लोखंडे व इतर यांनी 
मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ नागपूर येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज 
क्र. ९३५/२०२०, संकिर्ण अर्ज क्र. ५८/२०२१, श्री.राजेंद्र माळी व श्री.अरुण रोडगे यांनी 
मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल केलेला मूळ 
अर्ज क्र. ३६/२०२१, श्री.सचिन आटकेकर व इतर यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. १४०/२०२१ व संकिर्ण अर्ज 
क्र.9२/२०२१, श्री.गणेश चव्हाण व इतर यांनी मा.महाराष्ट्र प्रगासकीय न्यायाधिकरण, 
मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र.१४७/२०२१, श्री.इर्शाद महागमी यांनी मा.महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. १६३/२०२१, श्री. भैय्या 
रामटेके यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ नागपूर येथे दाखल 
केलेला मूळ अर्ज क्र.९४०/२०२०, श्रीमती सुजाता एस. भातकुले व श्रीमती वृशाली एस. 
गारोडे यांनी अनुक्रमे मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ नागपूर येथे 
दाखल केलेले मूळ अर्ज क्र. ११४६/२०२१, मूळ अर्ज क्र.११४७/२०२१, श्री.गणेडा 
केशवराव चाटे व इतर यांनी व श्री.प्रमोद गोपाळ नरसुडे यांनी अनुक्रमे मा.महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल केलेले मूळ अर्ज 
क्र.४९२/२०२१ व मूळ अर्ज क्र.५८७/२०२१, मा.उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे 
दाखल Re facet स्टॅम्प नं. १७०१/२०२३, यांच्या न्यायनिर्णयांच्या अधीन राहून 
पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

३. संबंधित मुख्य अभियंता, यांनी परिशिष्ट "अ" मधील स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक यांना 
पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होण्याकरीता तात्काळ कार्यमुक्त करावे व पदस्थापनेच्या पदावर कमीत कमी 
पदग्रहण अवधी घेऊन रजेवर न जाता किंवा कोणत्याही प्रकारे नियुक्‍ती रद्द करण्याचे अभिवेदन न करता 
रुजू होण्याचे आदेशा द्यावेत. 

४. संबंधित स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक यांनी कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या पदोन्नतीने पदस्थापना 
केलेल्या पदावर या आदेझाच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत रुजू व्हावे अन्यथा सामान्य प्रशासन 
विभाग, अधिसूचना दि.१४.०७.२०२१ नुसार संबंधित स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकाचा अनुपस्थितीचा 
कालावधी अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-२०२३/प्र.क्र.३२२/सेवा-३ 


षु. 


संबंधित मुख्य अभियंता, यांनी परिशिष्ट "अ " मधील नमूद केलेले स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


हे पदोन्नतीच्या कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) गट-ब (अराजपत्रित) या पदावर १ महिन्याच्या आत रुजू न 
झाल्यास त्यांची नावे शासनास कळवावीत. जेणेकरुन परिच्छेद ४ मध्ये नमूद केल्यानुसार शासन स्तरावर 
पुढील कार्यवाही करणे शक्‍य होईल. 


दुर 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्तळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१०१९१६२१३६१०१८ असा आहे. हा आदेशा डिजिटल स्वक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by DINESH JAIPRAKASH BARHATE 

DI N ES H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 
WORKS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d2b949400dcd69ca2cd572e2ab1676bbc50eab4961 

J Al Pp R A K A S H e4bf4b8a6fc3d8b242711e, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=375B2A0B3D3C850685CDBDA7427B95DCF37 
814A2A1DA11BFDA199A0B7C55447, cn=DINESH 

B A R H AT E JAIPRAKASH BARHATE 


Date: 2023.10.20 13:22:36 +05'30' 


(दिनेश ज. Fee ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. महालेखापाल-१/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर, 


सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर/अमरावती/औरंगाबाद/ नांदेड/ 
कोकण/ नाशिक/ मुंबई/पुणे, 

मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकणभवन, नवी मुंबई, 


. सर्व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 


६. मा.मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव, 


१२. 
१३, 


अपर मुख्य सचिव (सा.बां.वि). यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 


.सह सचिव (सं.नि.) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. संबंधित पदोन्नत स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक यांना संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 


प्रादेशिक विभाग यांचे मार्फत, 
कार्यासन अधिकारी (आस्था-१/आस्था-३), सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
कार्यासन सेवा-३ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-२०२३/प्र.क्र.३२२/सेवा-३ 


शासन आदेशा क्र.पदोन्न-२०२३/ प्र.क्र.३२२/सेवा-३, दि. Qo ऑक्टोबर, 2023 सोबतचे 


परिशिष्ट-अ 
अ.क्र. जेष्ठता स्थापत्य प्रवर्ग महसुली । पदौोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
क्रमांक अभियांत्रिकी विभाग 
सहायकाचे नांव वाटप 
१ | २ ३ | ४ 4 द 
१) २३७५ श्रीमती विजया इ.मा.व अमरावती | सा.बां.मंडळ, अकोला 
एकनाथ पाटील अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, 
बुलढाणा येथील रिक्‍त पदी. 
२) | २३७५-अ | श्रीमती सुनिता इ.मा.व. | अमरावती ।सा.बां.मंडळ, अकोला 
मधुकर वाकोडे अंतर्गत रिक्‍त पदी. 
3) | २३७५-ब | श्रीमतीमिनाक्षी | इ.मा.व. | अमरावती | सा.बां.मंडळ, अकोला 
प्रकाश भोसले अंतर्गत रिक्‍त पदी. 
8) २४१० | atta भिमराव | खुला पुणे सा.बां.मंडळ, सातारा येथील 
डिसले रिक्‍त पदी. 
4) २४११ Tt Prat भ.ज.(ड) पुणे सा.बां.मंडळ, सोलापूर 
अच्युतराव केंद्रे अंतर्गत सा.बां. उपविभाग, 
बार्शी येथील रिक्‍त पदी. 
&) २४६४ श्रीमती शितल भ.ज.(बो नाशिक = | सा.बां.मंडळ, नाशिक अंतर्गत 
भाईदास वाडीले रिक्‍त पदी. 
(9) २८८७ श्री.स्वप्नील इ.मा.व. नाशिक ।सा.बां.मंडळ, जळगाव 
विश्वास पाटील अंतर्गत सा.बां. उपविभाग, 
बोदवड येथील रिक्त पदी. 
८) २८८८ «| श्री.विनोद भास्कर | इ.मा.व. नाशिक ।सा.बां.मंडळ, जळगाव 
पाटील अंतर्गत सा.बां. उपविभाग, 
सावदा येथील रिक्‍त पदी. 
९) २९२२ श्री.राजपाल अ.जा. नाशिक ।सा.बां.मंडळ, अहमदनगर 
गोपाळराव कांबळे । (दिव्यांग- SRT सा.बां.उपविभाग, 
अस्थिव्यंग) नेवासा येथील रिक्‍त पदी. 
१०) | २९४३ श्री.अभिजित खुला नागपूर । सा.बां.मंडळ, गडचिरोली 
बाळासाहेब अंतर्गत  सा.बां.उपविभाग 
शिनगारे क्र.१, गडचिरोली येथील 
रिक्‍त पदी 
११) | २९४५ श्री.सिध्दार्थ अ.जा. | कोकण-१ सा.बां.मंडळ, रत्नागिरी 
लिंबाजी पंडित अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, 
गुहागर येथील रिक्‍त पदी 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-२०२३/प्र.क्र.३२२/सेवा-३ 


१२) | २९६० श्री.गणेठा भ.ज.(ड) | अमरावती ।सा.बां.मंडळ, अकोला 
केशवराव चाटे अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, 
रिसोड येथील Rea पदी. 
१३) | २९७४-अ | श्रीमती ज्ञानेश्वरी खुला नाशिक = | सा.बां.मंडळ, नाशिक अंतर्गत 
अजिनाथ gare सा.बां.उपविभाग, कर.१, 
येवला येथील रिक्‍त पदी. 
१४) | २९७५ | श्री.गौरव दयाराम | अ.जा. नागपूर सा.बां.मंडळ, गडचिरोली 
लोंढे अंतर्गत  सा.बां.उपविभाग 
कुरखेडा येथील रिक्‍त पदी 
94) | २९९६ श्रीमती शारदा ।खुला/इमाव| नागपूर | सा.बां.मंडळ, नागपूर अंतर्गत 
दौलतराव पाटील सा.बां.विभाग क्र.२ नागपूर 
अंतर्गत रिक्‍त पदी 
१६) | ३०२२ | श्री.निळेश बाबुराव | खुला । कोकण-२ सा.बां.मंडळ, मुंबई अंतर्गत 
कंटे रिक्‍त पदी 


kkRKKK 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


